मोटार वाहन विभागातील विविध 
संवर्गातील अधिकारी व कर्मचारी यांना 
विविध संस्थांमध्ये देण्यात येणा-या 
प्रशिक्षणासाठी आलेल्या खर्चास प्रशासकीय 
व वित्तीय मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एमव्हीडी-०१२१/प्र.क्र.८/परि-४, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: २६ मार्च २०२१ 


वाचा : - 
गृह विभाग, शासन निर्णय, समक्रमांक, दि.०८.०३.२०२१ 


प्रस्तावना :- 

मोटार वाहन विभागातील नवनियुक्त सहाय्यक मोटार वाहन निरीक्षक यांच्या महाराष्ट्र पोलीस 
अकादमी, नाशिक येथील दुस-या तुकडीतील २०० सहाय्यक मोटार वाहन निरीक्षकांच्या, सेंट्रल 
इन्स्टीट्युट ऑफ रोड ट्रान्सपोर्ट (सीआयआरटी), पुणे येथील दुस-या तुकडीतील १०० सहाय्यक 
मोटार वाहन निरीक्षकांच्या व एकत्रित परिविक्षाधीन कार्यक्रम (सी.पी.टी.पी.)-४ मधीळ १ व एकत्रित 
परिविक्षाधीन कार्यक्रम (सी.पी.टी.पी.)-५ व ६ मधील ६ अशा एकुण ७ परिविक्षाधीन सहायक प्रादेशिक 
परिवहन अधिका-यांच्या महाराष्ट्र पोलीस अकादमी, नाशिक येथील प्रशिक्षणासाठी आलेल्या एकुण 
रु.४,१५,९४,०००/- इतक्या खर्चापैकी रु.२,४९,७५,०००/- इतकी रक्कम संबंधीत संस्थेस अदा 
करण्यास संदर्भाधीन दि.०८.०३.२०२१ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता 
देण्यात आळी आहे. सहायक मोटार वाहन निरीक्षकांच्या सेंट्रल इन्स्टीट्युट ऑफ रोड ट्रान्सपोर्ट 
(सीआयआररटी), पुणे येथील ५६ दिवसीय प्रशिक्षणास आलेल्या रु. १,८४,८०,०००/- इतक्या रकमेपैकी 
उर्वरीत रु.६३,४९,५००/- इतकी रक्‍कम अदा करण्यास मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन 
होती. 
शासन निर्णय :- 

सहायक मोटार वाहन निरीक्षकांच्या सेंट्रल इन्स्टीट्युट ऑफ रोड ट्रान्सपोर्ट (सीआयआरटी), 
पुणे येथील दि.२८.०१.२०२० ते दि.२३.०३.२०२० या कालावधीतील ५६ दिवसीय प्रशिक्षणास आलेल्या 
रु.१,८४,८०,०००/- इतक्या रकमेपैकी उर्वरीत रु.६३,४९,५००/- (अक्षरी रुपये त्रेसष्ट लक्ष 
एकोणपन्नास हजार पाचशे फक्त) इतकी रक्कम संबंधीत संस्थेस अदा करण्यास प्रशासकीय व वित्तीय 
मान्यता देण्यात येत आहे. त्याबाबतचा तपशील खालील प्रमाणे आहे. 


पदाचे ad) संस्थेचे नावा| प्रशिक्षणाचा । प्रशिक्षणार्थी| प्रशिक्षणासाठी । दि.०८.०३.२०२१ या आदेशान्वये 
कालावधी ची संख्या | आलेला खर्च रोजीच्या मंजूर निधी 
आदेशान्वये 
मंजूर निधी 
सहाय्यक | सी.आय. दि.२८.०१.२०२० शि रु.१,८४,८०,०००/- रु.१,२१,३०,५००/-ु.६३,४९,५००/- 
मोटार आर.टी. ते 
वाहन पुणे दि.२३.०३.२०२० 
निरीक्षक (दुसरी तुकडी) 


शासन निर्णय क्रमांकः एमव्हीडी-०१२१/प्र.क्र.८/परि-४, 


३. यासाठी येणारा खर्च "मागणी क्र. बी-३, २०४१ वाहनांवरील कर, (०१) (०२) मोटार वाहन 
विभागातील अधिकारी व कर्मचारी यांना प्रशिक्षण, (कार्यक्रम) (२०४१ ०३४१) १३- कार्यालयीन खर्च" 
या लेखाशीर्षाखाळी सन २०२०-२१ या आर्थीक वर्षाकरीता केलेल्या तरतुदींमधून भागविण्यात यावा. 
४. सदर शासन निर्णय वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका, १९७८, भाग-पहिला उप विभाग-तीन 
मधीळ अनुक्रमांक ४ व महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियम पुस्तिका मधील परिच्छेद २७ (२) (अ) नुसार 
असलेल्या अधिकारान्वये निर्गमित करण्यात आहे. 

कि सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०३२६१६१८३५०१२९ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


DATTATRAY 
HANMANT KADAM 


(द. ह. कदम) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


) मा. राज्यपाल यांचे सचिव 

) मा.मंत्री (परिवहन) यांचे खाजगी सचिव 

) मा.राज्यमंत्री (परिवहन) यांचे खाजगी सचिव 

) महालेखापाल (लेखापरिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र, 9/2, मुंबई/नागपूर. 
) परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
) 

) 

) 

) 


परिवहन उप आयुक्त (प्रशासन/लेखा), परिवहन आयुक्‍त कार्यालय, मुंबई. 
निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

संचालक, सेंट्रल इन्स्टीट्युट ऑफ रोड ट्रान्सपोर्ट (सीआयआरटी), पुणे 
qo) कक्ष अधिकारी/अवर सचिव (बीयुडी-१), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

११) निवडनस्ती- (परि-४). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


